मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत “इयत्ता ८ वी ते १२ वी 
पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. 
अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप 
करणे” या योजनेअंतर्गत सायकली खरेदीसाठी देण्यात 
येणाऱ्या अनुदानात वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र.:- माविका -२०२१/ प्र.क्र. ६७/ का.१४१८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ -१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. ममावि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८,दि.१९जुले,२०११. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१२/प्र.क्र.६९/का.१४१८,दि.१२ जुले, २०१२. 
३) नियोजन विभाग, शासन पत्र क्र. माविका -२०१२/ प्र.क्र. ९९/ का.१४१८, दि. ३ डिसेंबर २०१३. 
४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका -२०१२/ प्र.क्र. ९९/ का.१४१८, दि. २३ मार्च २०१८. 
प्रस्तावना :- 


नियोजन विभागाच्या दिनांक १९.०७.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “मानव विकास 
कार्यक्रम” राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील १२५ अतिमागास तालुक्‍यांत राबविण्याबाबतचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून नियोजन विभागाच्या दि. १२ जुले, २०१२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये “इयत्ता ८ वी 
ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व झाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना 
सायकलींचे वाटप करणे” ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. नियोजन विभागाच्या दि. ३.१२.२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये “मानव विकास कार्यक्रम" 
अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांपैकी “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत 
असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” 
या योजनेअंतर्गत विहीत अटी व शातींच्या अधीन राहून लाभार्थी मुलींना सायकल खरेदी 
करण्यासाठी रु.३०००/- इतकी रक्‍कम R.T.G.S. द्वारे लाभधारक मुलीच्या बँक खात्यात थेट जमा 
करण्यास (Direct Benefit Transfer) मान्यता देण्यात आली असून; त्यानंतरच्या दि. २३.०३.२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रति लाभधारक मुलींना अनुज्ञेय असलेल्या रकमेत वाढ करून ती 
रु.३५००/- इतकी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 


= “मानव विकास कार्यक्रम”अंतर्गत गरजू मुलींना दिल्या जाणाऱ्या सायकलींच्या किंमती 
गेल्या काही वर्षात सातत्याने वाढत असल्याने व चांगल्या दर्जाची सायकल घेण्याकरीता 
शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणारे अनुदान रू. ३५००/- हे आता पुरेसे होत नसल्याने 
सायकल खरेदीसाठीचे प्रति मुलींना लाभार्थी म्हणुन देय अनुदानात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -२०२१/ प्र.क्र. ६७/ का.१४१८ 


शासन निर्णय:- 

नियोजन विभागाच्या दि. १२.०७.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात 
आलेल्या “इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि.मी. 
अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणे” या योजनेअंतर्गत सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षापासून इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ 
कि.मी. (० ते ५ कि.मी.) अंतराच्या आत राहणाऱ्या लाभधारक मुलींना सायकल खरेदी 
करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात येत असून; सदर अनुदान प्रति 
लाभार्थी रु.५०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) इतके करण्यास पुढील अटी व शार्तीच्या अधीन 
राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे- 


१) अनुदान उपलब्ध करण्याचे टप्पे- 

) पहिल्या टप्प्यात गरजू मुलींच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात डी.बी.टी. (Direct Benefit 
Transfer) GX रू. ३५००/- (रू. तीन हजार पाचशे फक्त) आगाऊ रक्‍कम जमा 
करण्यात येईल. 

॥) दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थी मुलींनी सायकल खरेदी केल्यानंतर सायकल खरेदीची 
पावती व इतर कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना उर्वरीत रू. १५००/- (रू. एक हजार 
पाचशे फक्त) इतके अनुदान थेट अदा ( Direct Benefit Transfer) करण्यात येईल. 


२) समाविष्ट शाळा - 
गरजू मुली ज्या 
(i) & शासकीयशाळा, 
॥) जिल्हापरिषद शाळा, 
(॥ शासकीय अनुदानित शाळा, 
iv) तसेच ज्या अनुदानित व शासकिय आश्रमशाळेमधील मुलींना डे स्कॉलर 
प्रवेश दिला जातो व ज्यांना दररोज घरापासून ये-जा करावी लागते; अशा 
शाळेच्या मुलींना ही योजना लागू करण्यात येत आहे. 


३) गरजू मुलींना इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शालेय शिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यात 
सायकल खरेदी करण्याची स्वायत्तता राहील व त्यांना या ४ वर्षामध्ये सायकल खरेदीसाठी 
एकदाच अनुदान देय राहील. 
४) गरजू मुलींना सायकल वाटप करतांना पूर्वीच्या निकषांसोबतच “जी गावे/ वाड्या/ 
तांडे/पाडे हे डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात आहेत व जिथे जाण्यासाठी सुयोग्य रस्ते नाहीत 
तथा वाहतुकीची पुरेशी साधने/व्यवस्था उपलब्ध नाही” अशा ठिकाणी राहणाऱ्या गरजू 
मुलींना प्राधान्य देण्यात यावे”, या निकषाचा समावेश करण्यात येत आहे. 
२. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाचा 
अनौ. संदर्भ क्र. २५/व्यय-८, दि. २७.०१.२०२२ अन्वये तसेच शासनाच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -2029/ प्र.क्र. ६७/ का.१४१८ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक 
२०२२०२१६१६०७३४३११६ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vanita Narayan ५९ riimostr orig 
Jadhav यया 
(वनिता ना. जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सहसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

) मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र-१/२ 
आयुक्त ,मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 
विभागीय आयुक्‍त (संबंधित) 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, मानव विकास समिती (संबंधित जिल्हे) 
०) जिल्हा नियोजन अधिकारी/सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, मानव विकास समिती 
(संबंधित जिल्हे) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये (संबंधित जिल्हे) 
१२) वित्त विभाग (का. अर्थ १६), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी (का. १४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


